दिव्यांग व्यक्ती sap अधिनियम, २०१६ नुसार 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील “गट-अ गट-ब व 
गट-क ” या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पदोन्नती-२०२४/ प्र.क्र.१०६/प्रश्ञा-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा-१) कौठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय 
क्र. बैठक-२०२१/प्र.क्र.३७/प्रशा-२ (रोजगार), दि. १७.०६.२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-ब, 
दि. ५.०७.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथील अ.क्र. 9 येथील दि. १७.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र-अ मध्ये 
दिव्यांग प्रवर्ग या रकान्यामध्ये खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


कौडल्य विकास, रोजगार व| ऐवजी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
उद्योजकता विभाग शासन दि. ५.०७.२०२१ मधील ततुदीनुसार दिव्यांग प्रवर्ग 
निर्णय दि.१७.०६.२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार दिव्यांग प्रवर्ग 


राजपत्रित गट-अ राजपत्रित गट-अ 
B,LV,D,HH,OA,OL,BL, अ) अंध (B)/ अल्पद्ृष्टी (LV) 
OAL,LC,DW,AAV,ASD, ब) कर्णबंधीरता(1)) अथवा ऐकु येण्यातील दुर्लबता (HH) 
(M),MD क) अस्थीव्यंगता /मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) 


/कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy cured) / शारीरिक वाढ 
खुंटणे (Dwarfism) /आम्ल हल्लाग्रस्त ७७त Attack) 
/स्नायु विकती (Muscular dystrophy) 

ड) स्वमग्नता(॥॥॥5॥) /मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची 
कमतरता( intellectual Disability ) / विशिष्ठ शिक्षण 
अक्षमता (Specific learning disability) मानसिक 
आजार (Mental Illness ) 

इ) वरील अ ते ड मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह 

एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणा-यासाठी 
त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर 


B,LV,D,HH,OA,OL,BL, 
OAL,LC,DW,AAV, ASD, 
(M),MD 


राजपत्रित गट-ब 


अ) अंध (B)/ अल्पद्ृष्टी (LV) 

ब) कर्णबंधीरता(1)) अथवा ऐकु येण्यातील दुर्लबता (HH) 

क) अस्थीव्यंगता /मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) 

/कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy cured) / शारीरिक वाढ 
खुंटणे (Dwarfism) /आम्ल हल्लाग्रस्त ७७त Attack) 
“स्नायु विकती (Muscular dystrophy) 

ड) स्वमग्नता(५॥॥७॥)) /मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची 
कमतरता( intellectual Disability ) / विशिष्ठ शिक्षण 
अक्षमता (Specific learning disability ) मानसिक 
आजार (Mental Illness ) 

इ) वरील अ ते ड मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह 
एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणा-यासाठी 
त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर 


B,LV,D,HH,OA,OL,BL, 
OAL, LC,DW,AAV,ASD, 
(M),MD 


राजपत्रित गट-ब 


अ) अंध (B)/ अल्पद्ृष्टी (LV) 

ब) कर्णबंधीरता(1)) अथवा ऐकु येण्यातील दुर्लबता (HH) 

क) अस्थीव्यंगता /मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) 

/कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy cured) / शारीरिक वाढ 
खुंटणे (Dwarfism) /आम्ल हल्लाग्रस्त ७७त Attack) 
/स्नायु विकती (Muscular dystrophy) 

ड) स्वमग्नता(५॥॥७॥)) /मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची 
कमतरता( intellectual Disability ) / विशिष्ठ शिक्षण 
अक्षमता (Specific learning disability ) मानसिक 
आजार (Mental Illness ) 

इ) वरील अ ते ड मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह 
एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणा-यासाठी 
त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर 


राजपत्रित गट-क 


राजपत्रित गट-क 


B,LV, HH,OA,OL,BL, 
OAL,LC,DW.AAV, 


अ) अंध (B)/ अल्पद्ृष्टी (LV) 

ब) कर्णबंधीरता(1)) अथवा ऐकु येण्यातील दुर्लबता (HH) 

क) अस्थीव्यंगता /मेंदुचा पक्षाघात (Cerebral Palsy) 

/कुष्ठरोग मुक्‍त (Leprosy cured) / शारीरिक वाढ 
खुंटणे (Dwarfism) /आम्ल हल्लाग्रस्त ७७ Attack) 
/स्नायु विकती (Muscular dystrophy) 

ड) CAAA (Autism) /मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची 
कमतरता( intellectual Disability ) / विशिष्ठ शिक्षण 
अक्षमता (Specific learning disability ) मानसिक 
आजार (Mental Illness ) 

इ) वरील अ ते ड मधील बहिरेपणा व अंधत्वासह 
एकापेक्षा जास्त प्रकारचे दिव्यांगत्व असणा-यासाठी 
त्यांचेसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांवर 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 


२०२४१००७१८५०३०४३०३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRINIVAS 
JAGANNATH SHASTRI 


( श्रीनिवास शास्त्री) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३3 मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४ मा.राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद /विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६ मा.विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, (सवी. 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक. 
मा.सचिव, कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ ay सहायक. 
आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 

qo उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर. 

११ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१२ महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१३ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालये सर्व. 

१६ निवड नस्ती. (प्रशा-२) 


